Reg. No. NP CIT Y/236/2018-20. 





Wawa जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकत प्रकाशन 








वर्ष ७, अंक १० ] बुधवार, मार्च २४, २०२१/चैत्र ३, शके १९४३ [पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १८.०० 








स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी 





(भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ (असा) (ना. वि. पु), म. शा. रा., अ, क्र. १६ 
जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०१८-प्रक्र. १२-का-७, दिनांक २६ मार्च २०१९, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१ (१९६२ चा महा. ५ वा) च्या कलम १२(१) तसेच कलम ५८(१) खाली क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि ३१२-२०१९, दिनांक १७ मे २०१९ 
अन्वये नागपूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्या जितक्या निवडणूक विभागामध्ये/निर्वाचक गणामध्ये विभागण्यात येतील त्या निवडणूक 
विभागाची/निर्वाचक गणांची संख्या व व्याप्ती निश्‍चित केली आहे आणि त्या निवडणूक विभागामध्ये/निर्वाचक गणांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि स्त्रियांकरिता (अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती व नागरिकांचा मागासप्रर्वगातील स्त्रियांसह) जागा 
राखुन ठेवण्यात येत आहेत ते निवडणूक विभाग/निर्वाचक गण दर्शविणारा आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 
































आणि ज्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्रमांक ९८०/२०१९ व इतर याचिकामध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणा-या एकूण १३ पंचायत समित्यांमध्ये नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता राखीव असलेल्या जागांवरून निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक दिनांक ४ मार्च २०२१ पासून रद्द करण्याबाबत निर्देश 
दिले व त्यानुसार सर्व संबंधित निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणातील जागा रिक्त झाल्या असून त्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरणे क्रमप्राप्त झाले. 
सदर सर्वसाधारण जागापैकी कोणत्या जागा सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून भरण्यात येतील याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने क्रमांक रानिआ- 
जिपपंस-२०२१-प्रक्र ०५-का-७, दिनांक १७ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी सोडत काढण्यात आली. 


























आणि ज्याअर्थी, सदर सोडतीनुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या रिक्त झालेल्या जागा सर्वसाधारण अथवा सर्वसाधारण महिला यापैकी 
कोणत्या प्रवर्गातून भरण्यात येतील हे अधिसूचित करणे आवश्यक झाले असून त्यानुसार मी, रविंद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी, नागपूर सदर अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) तसेच ५८(१) सह राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना क्रमांक रानिआ-जिपपंस-२०११-प्रक्र १२-का-७, दिनांक २९ सप्टेंबर २०११ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून Peed सुधारित आदेश देत आहे. 














सुधारणा आदेश 
नागपूर जिल्हा परिषद अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(१) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील नागपूर जिल्हापरिषदेच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात येत 
आहे. 


ना.-एक-अ-१ (१७५७). ( q ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २४, २०२१/ चैत्र 2८ शके १९४३ 











(२) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील नागपूर जिल्हापरिषदेच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या १२ ऐवजी २० अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





(३) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील नागपूर जिल्हापरिषदेच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निवडणूक विभाग क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
नरखेड २ - सावरगाव सर्वसाधारण महिला 
नरखेड ४ - fro सर्वसाधारण 
काटोल ५- येनवा सर्वसाधारण 
काटोल ६ - पारडसिंगा सर्वसाधारण महिला 
सावनेर १३ - वाकोडी सर्वसाधारण महिला 
सावनेर १४ - केळवद सर्वसाधारण महिला 
पारशिवनी १९ - करंभाड सर्वसाधारण महिला 
रामटेक २३ - बोथिया (पालोरा) सर्वसाधारण 
मौदा २७ - अरोली सर्वसाधारण 
कामठी ३४ - गुमथळा सर्वसाधारण 
कामठी ३५ - वडोदा सर्वसाधारण महिला 
नागपूर (ग्रामिण) ३६ - गोधनी (रेल्वे) सर्वसाधारण 
हिंगणा ४३ - निलडोह सर्वसाधारण 
हिंगणा ४४ - डिगडोह सर्वसाधारण महिला 
हिंगणा ४५ - डिगडोह-इसासनी सर्वसाधारण महिला 
कुही ५३ - राजोला सर्वसाधारण 


नरखेड पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील नरखेड पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात येत 
आहे. 





(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील नरखेड पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०३ ऐवजी ०४ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील नरखेड पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
नरखेड ०१ - बेलोना सर्वसाधारण महिला 
नरखेड ०३ - सावरगाव सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरिता लागू राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २४, 2029/ चैत्र ३, शके १९४३ ३ 





काटोल पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील काटोल पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील काटोल पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०३ ऐवजी ०४ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील काटोल पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
काटोल १२ - लाडगांव सर्वसाधारण महिला 
काटोल १३ - मेटपांजरा सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरिता लागू राहील. 


कळमेश्वर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(१) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील कळमेश्वर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे.- 


(२) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील कळमेश्वर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०२ ऐवजी ०३ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(३) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील कळमेश्वर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
कळमेश्वर १७ - तेलकामठी सर्वसाधारण महिला 
कळमेश्वर १८ - कोहळी सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरिता लागू राहील. 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २४, २०२१/चैत्र ३, शके १९४३ 





सावनेर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३-०३-२०२१ च्या.--- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील सावनेर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील सावनेर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०२ ऐवजी ०४ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील सावनेर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.--- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक ०२ मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
सावनेर २३ - बडेगाव सर्वसाधारण महिला 
सावनेर २६ - वाघोडा सर्वसाधारण महिला 
सावनेर २८ - नांदागोमुख सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


पारशिवनी पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३-०३-२०२१ च्या.--- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील पारशिवनी पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील पारशिवनी पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०२ ऐवजी ०३ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील पारशिवनी पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.--- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक ०२ मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
पारशिवनी ३५ - चारगांव सर्वसाधारण 
पारशिवनी ३८ - नयाकुंड सर्वसाधारण महिला 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


रामटेक पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३-०३-२०२१ च्या.--- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील रामटेक पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील रामटेक पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या oo ऐवजी ०२ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील रामटेक पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.--- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २४, २०२१/चैत्र ३, शके १९४३ षु 








तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक ०२ मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
रामटेक ४६ - उमरी सर्वसाधारण 
रामटेक ४९ - मनसर सर्वसाधारण महिला 
रामटेक ५१ - नगरधन सर्वसाधारण महिला 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


मौदा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 
आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३-०३-२०२१ च्या.--- 











(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील मौदा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 

(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील मौदा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०३ ऐवजी ०५ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील मौदा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.--- 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक ०२ मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
मौदा ५५ - खात सर्वसाधारण महिला 
मौदा ५६ - रेवराल सर्वसाधारण 
मौदा ६२ - चिरव्हा सर्वसाधारण महिला 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


कामठी पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३-०३-२०२१ च्या.--- 





(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील कामठी पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी संबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात 
येत आहे. 


(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील कामठी पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ०२ ऐवजी ०३ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 








(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील कामठी पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 





अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक ०२ मधील राखीव जागांची 
सोडतीनुसार सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
कामठी ६८-महालगाव सर्वसाधारण महिला 
कामठी ७०-बिडगाव सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


ना.-एक-अ-२ (१७५७). 


द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २४, २०२१/चैत्र ३, शके १९४३ 





नागपूर (ग्रामीण) पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील नागपूर (ग्रामीण) पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी सबंधित संपूर्ण मजकूर 
वगळण्यात येत आहे. 








(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील नागपूर (ग्रामीण) पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०२ ऐवजी ०४ 
अशी सुधारण्यात येत आहे. 





(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील नागपूर (ग्रामीण) पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 








अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
नागपूर (ग्रामीण) ७१ - भोकारा सर्वसाधारण 
नागपूर (ग्रामीण) ७४ - दवलामेठी सर्वसाधारण महिला 
नागपूर (ग्रामीण) ८० - डोंगरगाव सर्वसाधारण महिला 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


हिंगणा पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील हिंगणा पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी सबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात येत 
आहे. 





(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील हिंगणा पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०३ ऐवजी ०५ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील हिंगणा पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 








अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
हिंगणा ८५ - निलडोह वडधामना सर्वसाधारण महिला 
हिंगणा ८७ - डिगडोह - १ सर्वसाधारण 
हिंगणा ८९ - fests इसासनी सर्वसाधारण 
हिंगणा ९३ - नेरी मानकर सर्वसाधारण महिला 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च २४, २०२१/चैत्र ३, शके १९४३ ७ 





उमरेड पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील उमरेड पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी सबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात येत 
आहे. 





(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील उमरेड पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०२ ऐवजी ०३ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील उमरेड पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे -— 








अनुसूची 
तालुक्‍याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
उमरेड ९८ - मकरधोकडा सर्वसाधारण महिला 
उमरेड १०१ - देवळी आमगाव सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


कुही पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील कुही पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी सबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात येत 


आहे. 





(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील कुही पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०२ ऐवजी ०३ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील कुही पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 








अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
कुही १०९ - सिल्ली सर्वसाधारण महिला 
कुही ११२ - तारणा सर्वसाधारण 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


ट महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च २४, २०२१/चैत्र SP शके १९४३ 





भिवापूर पंचायत समिती अंतिम प्रभाग रचना 





आदेश क्रमांक निवडणूक-१-कार्या-१३-कावि-२०४-२०२१, दिनांक २३ मार्च २०२१ च्या-- 








(४) परिच्छेद क्रमांक ०१ येथील भिवापूर पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांशी सबंधित संपूर्ण मजकूर वगळण्यात येत 
आहे. 





(५) परिच्छेद क्रमांक ०२ येथील भिवापूर पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी राखून ठेवायच्या जागांची संख्या ०१ ऐवजी ०२ अशी 
सुधारण्यात येत आहे. 





(६) परिच्छेद क्रमांक ०३ खालील भिवापूर पंचायत समितीच्या अनुसूचीमध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :-- 








अनुसूची 
तालुक्याचे नाव निर्वाचक गण क्रमांक व नाव रकाना क्रमांक (०२) मधील राखीव जागांची सोडतीनुसार 
सुधारित आरक्षण 
(१) (२) (३) 
भिवापूर ११६ - नांद सर्वसाधारण महिला 








उपरोक्त सुधारणा आदेश हा या आदेशाच्या दिनांकानंतर होणा-या निवडणुकीकरीता लागू राहील. 


रविंद्र ठाकरे, 
नागपूर : जिल्हाधिकारी, 
दिनांक २३ मार्च २०२१. नागपूर. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


